पिंपळढव साठवण तलाव ता.भोकर, जि.नांदेड या प्रकल्पास 
रु.७३.७६ कोटी इतक्या किंमतीस मुळ प्रशासकीय मान्यता 
मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२२/(३५१/२०२२)/लपा 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०८ डिसेंबर, २०२२ 


पहावे :- कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचे जा. क्र.गोमपाविम/तां- 
३/पिंपळढव सा.त./७३२८, दि.१४/०९/२०२१ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


पिंपळढव साठवण तलाव ता.भोकर, जि.नांदेड हा प्रकल्प गोदावरी खोर्‍यातील सुधा उप खोऱ्यात येणाऱ्या नांदेड 
जिल्हयातील पिंपळढव येथिल स्थानिक नाल्यावर धरण बांधणे प्रस्तावित आहे. धरणाची एकूण साठवण क्षमता ५.८४७ दलघमी 
असून या प्रकल्पाद्वारे भोकर तालुक्‍यातील पिंपळढव, डौर,जामदरी,सिध्दार्थनगर वाडी, मातूळ, बल्लाळ,लगळूद व रावणगांव 
या गावातील एकूण ६६० हे. क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती, नाशिक यांच्या 
दि.२३/०४/२०२० रोजी संपन्न झालेल्या १४२ व्या बैठकीत रु.७३.७६ कोटी (दरसूची सन २०१८-१९) इतक्या किंमतीच्या मुळ 
प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास सहमती प्राप्त आहे. 


सदर प्रकल्प लाभव्य गुणोत्तर व आर्थिक परतावा दराच्या मापदंडात बसत आहे. तथापि पाणीसाठ्याच्या प्रतिसघी 
किंमतीच्या मापदंडात बसत नाही. म्हणून नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीने सदर प्रकल्प व्यय अग्रक्रम समितीच्या 
निर्णयार्थ सादर केला होता. त्यानुसार व्यय अग्रक्रम समितीने दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत या प्रकल्पास 
मान्यता प्रदान केली आहे. सदर मान्यतेनुसार मुळ प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय खालीलप्रमाणे घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


पिंपळढव साठवण तलाव ता.भोकर, जि.नांदेड, या प्रकल्पास जलसंपदा विभाग दरसूची २०१८-१९ वर आधारित 
रु.७३.७६ कोटी (त्र्याहत्तर कोटी, शहात्तर लक्ष फक्त) इतक्या किंमतीस (प्रत्यक्ष कामासाठी एकूण रु.६१.८३ कोटी व अनुषंगीक 
खर्च रू.२.५९ कोटी, GST आणि Insurance करीता तरतूद रू.३.३६ कोटी व Royalty Charges रू.५.९८ कोटी) खाळील 
अटींच्या अधीन राहून मुळ प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला. प्रकल्पाचा उपशिर्ष निहाय तरतूदींचा गोषवारा 
परिशिष्ट - "अ" मध्ये सोबत जोडला आहे. 


१) योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित arm निर्णय, नियम, cvc तत्वे, वित्तीय मर्यादा, विहीत निविदा 
कार्यपद्धती अनुसरणे, आवश्‍यकतेनुसार राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने प्रकल्पाच्या व कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या 
निदेश्ांचे व त्रुटींची पुर्तता करणे याची सर्वस्वी जबाबदारी महामंडळाची राहील. 

२) सदर प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक क्षेत्रिय निर्णय किंवा अनियमितता यास 
मान्यता गृहित धरली जाणार नाही. अशा प्रकरणाची तपासणी त्यावेळच्या प्रचलित शासन नियमानुसार करण्याची 
जबाबदारी विभागाची राहील. 

3) महामंडळाने आवश्यक सर्व तांत्रिक मान्यता सक्षम स्तरावर घेण्याची कार्यवाही करावी. 

४) प्रकल्प विहित वेळेत पुर्ण होवून होतकरी/लाभार्थांना लाभ होईल या दृष्टीने प्रकल्प विहीत वेळेत पुर्ण होण्यासाठी 
नियोजनानुसार प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत तसेच aqua सिंचन क्षमता निर्माण होणार नाही 
याबाबत दक्षता घ्यावी. 

५) सदर प्रकल्पावर लाभधारकांची पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२२/(३५१/२०२२)/लपा 


या प्रकल्पाच्या कामावरील खर्च मागणी मुख्य लेखाशीर्ष "४७०२ लहान पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, ८०- 
सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (००)(०४) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भागभांडवली अंशदान (४७०२ ४९९२) लहान पाटबंधारे (कार्यक्रम) ५४ गुंतवणूका" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा आणि तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय, दिनांक १९/०९/२०२२ रोजी झालेल्या व्यय अग्रक्रम समितीच्या बैठकीतील निर्णयाच्या अनुषंगाने 
(वित्त विभाग पत्र क्र.व्यअस-२०२२/प्र.क्र.१११/अर्थ-२, दिनांक ४ ऑक्टोबर, 2022), नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.१३३/२०२२/कार्यासन १४३४, दिनांक १०/०६/२०२२ अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२२१/२०२२ / 
कार्यासन व्यय-१२, दिनांक २२/०६/२०२२ अन्वये प्राप्त सहमती नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली मुळ प्रशासकीय मान्यता लपा कार्यासनाच्या प्रशासकीय (सुधारीत) मान्यता 
नोंदवहीत २४२ या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा सांकेतांक २०२२१२०८१४०१४६७१२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ण 000 GN, 
नह 3 SUSHMA = Maharastita, O= GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
BEE (९1०॥- 9०५५५ 0507 sar 
(सुषमा कुडल) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

सहपत्र :- परिशिष्ट "अ' 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

. Waa Aa / मा.राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.विरोधी पक्ष नेते, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
८. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
qo, अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
१४. महासंचालक, संकल्पचित्र, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व धरण सुरक्षा, नाशिक. 
१५. जिल्हाधिकारी, नांदेड. 
१६. आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 
१८. उप सचिव (निवसं), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड. 
२०. वित्त विभाग (व्यय- १२), मंत्रालय, मुंबई. 
२१. नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई. 
२२. अर्थ शाखा -१ व २, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२३. ल.पा. कार्यासन (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२२/(३५१/२०२२)/लपा 


परिशिष्ट-अ 


पिंपळढव साठवण तलाव ता.भोकर, जि.नांदेड मुळ प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 
शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा २०२२/(३५१/२०२२)/लपा दिनांक: ०८/१२/२०२२ चे परिशिष्ट 


उपशिर्षनिहाय तरतूदी 
(किंमत रू. कोटी) 
अ.क्र उपशिर्ष प्रस्तावित मूळ प्रमा नुसार (दरसूची २०१८-१९) 
०१ अ-प्राथमिक ०.२ 
०२ ब-भूसंपादन ३५.९९ 
०३ सी-कामे २०.४८ 
०४ डी-विमोचक १.११ 
०५ के-इमारती ०.०२ 
०६ एम-वृक्षारोपण ०.०२ 
०७ ओ-संकिर्ण ०.०१ 
०८ पी-निगराणी ०.०२ 
०९ आर-दळणवळण ३.९८ 
एकूण: ६१.८३ 
१० अनुषंगीक खर्च २.५९ 
११ GST व Insurance करीता तरतूद ३.३६ 
१२ Royalty Charges ६५.९८ 
एकूण: ७३.७६ 
मापदंड 
अ.क्र. निकष प्रस्तावित मुळ प्रमा नुसार | प्रचलित मापदंड शेरा 
मापदंड 
१ | लाभव्यय गुणोत्तर १.४० १.०० पेक्षा जास्त प्रकल्प मापदंडात 
बसतो. 
२ | पाणी साठयाची किमत १.२६ लक्ष १.१८ लक्ष प्रकल्प मापदंडात बसत 
प्रती सघमी नाही. 
३ आर्थिक परतावा १९.६४ १२ पेक्षा जास्त प्रकल्प मापदंडात 
@X(ERR) बसतो. 
SUSHMA 000 न 


RAJEEV KUDAL. 60 पीप 


Date: 2022.12.08 14:05:27 +05'30" 


(सुषमा कुडल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


